शासन आदेशा क्रमांकः कअप- १२२२/प्र.क्र.६५/१४ब 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: ३० डिसेंबर, २०२२ 


संदर्भ : शासन आदेशा क्रमांक कअप-१२२२/प्र.क्र.६५/१४ब, दि.१२.१२.२०२२ 


शासन आदेश 


मंत्रालयीन विभागातील खालील सहायक कक्ष अधिकारी[गट-ब (अराजपत्रित) वेतनश्रेणी 8-१४ : 
रु.३८६००-१२२८००] यांना कक्ष अधिकारी [गट-ब (राजपत्रित) वेतनश्रेणी 5-१७ : रु.४७६००-१५११००] पदावर 
संदर्भाधीन आदेशाद्वारे विहीत अटीच्या अधीनतेने निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात आली असून 
त्यांची पदस्थापना खालील तक्‍्त्यामधील स्तंभ क्र.५ मध्ये दर्शविलेल्या विभागामध्ये करण्यात आली होती. 

सदर आदेशामध्ये प्रशासकीय कारणास्तव अंशत: बदल करण्यात येत असून, सदर सहायक कक्ष 
अधिकारी यांची कक्ष अधिकारी पदावरील तात्पुरत्या पदोन्नतीअंती सुधारीत पदस्थापना त्यांच्या नावासमोरील 
स्तंभ क्र.६ मध्ये दर्शविलेल्या विभागामध्ये करण्यात येत आहे:- 


अ. | श्री/ नांव सध्याचा विभाग पदोन्नतीनंतरचा सुधारीत पदस्थापनेचा 
क्र. | श्रीमती विभाग विभाग 
| a | २ ३ PBR 4 ६ 
१) श्रीमती | र.उ.डोके कृषि व पदुम विभाग | कृषि व पदुम विभाग प्रपत्र बढती 
(रमा उपानेकर) (प्रतिनियुक्ती महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, 
महाराष्ट्र जीवन बेलापूर 
प्राधिकरण, बेलापूर) 
२) | श्रीमती | वै.घ.नायर कौशल्य विकास व | नगर विकास विभाग नियोजन विभाग 
(सातार्डेकर) उद्योजकता विभाग 
३) । श्रीमती । प्रि.सु.तावडे सामान्य प्रशासन | नगर विकास विभाग | सामान्य प्रशासन विभाग 
विभाग 
४) श्री. ।शा.सु.सोनावणे । सामान्य प्रशासन सामान्य प्रशासन । उद्योग, उर्जा व कामगार 
विभाग विभाग विभाग 
२. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे 


यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियम-४०, परिशिष्ट-२, अट क्र.१८ नुसार प्रतिनियुक्तीवर 
कार्यरत असलेल्या श्रीमती र.उ.डोके (रमा उपानेकर), सहायक कक्ष अधिकारी यांना तात्पुरत्या स्वरुपात त्या 
कार्यरत असलेल्या प्रतिनियुक्‍तीच्या कार्यालयात प्रपत्र बढती (पदोन्नती) देण्यात येत आहे. उपरोक्त 
तरतुदीनुसार त्यांचा प्रपत्र बढतीचा कालावधी या आदेशाच्या दिनांकापासून ६ महिन्यांनी समाप्त होईल. 
त्यानंतर त्यांनी मंत्रालयीन विभागात कक्ष अधिकारी पदावर रुजू व्हावे. 


शासन आदेश क्रमांकः कअनि ११२२/प्र.क्र.६५/१४-ब, दिनांक ३० डिसेंबर, 2022 


सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२१२३०१८११३५१२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by VIVEK RAMAKANT JADHAV 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=GENERAL 
ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2 


76ac289eef2587¢5{28373c6e445e4552e27b3 


(वि. र. जाधव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी ( संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 
प्रत, 


) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, संबंधित मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२) सह/उप सचिव (आस्थापना), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 

) कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, का.क्र.१४/१४अ 

) निवड नस्ती साप्रवि १४-ब. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


